प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-३ अंतर्गत 
पॅकेज क्र. MH-3028 रामा ७९ ते मोहराई 
चिखले रस्ता, ता. मुरबाड, जि. ठाणे 
रस्त्याच्या कामास सुधारित प्रश्ञासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.२६०/ बांधकाम-२ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन,२५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २७ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा:- 

१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः PMGSY-2021/C.R.86/Bandhkam-2, 

Date 29.06.2021 
२) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे 

यांचे पत्र क्र. मु.अ. /प्रमंग्रासयो/ १५१४/२०२४, दिनांक ३०.०५.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-३ अंतर्गत पॅकेज क्र. MH-3028 रामा ७९ ते मोहराई चिखले 
रस्ता, ता. मुरबाड, जि. ठाणे या रस्त्याच्या कामासाठी संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २९.०६.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.४०८.२२ लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामास व ०५ वर्ष देखभाल दुरुस्ती 
रक्‍कम रु.२६.१० लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा 
कार्यारंभ आदेश दिनांक १४.१२.२०२१ रोजी देण्यात आलेला आहे. 


सदर कामाच्या किंमतीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सर्वेक्षण खर्च, रॉयल्टी चार्जस, वस्तू व सेवा 
कराच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्यामूळे सदर कामावरील होणारा खर्च हा मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
qo टक्के पेक्षा जास्तीचा होत असल्याने सदर कामाचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मुख्य 
अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे यांनी शासनास सादर केला होता. सदर कामावर एकूण 
रु.४५५.६१ लक्ष इतका अंतिम खर्च होत असून मंजूर प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या ११.६१ टक्के 
जास्तीचा म्हणजेच प्रशासकीय मान्यता रकमेपेक्षा रु.४७.३९ लक्ष जास्तीचा खर्च होत आहे. 


वस्तू व सेवा कर बाबत केंद्र शासनाच्या दिनांक १२.१०.२०२२ च्या पत्रानुसार वाढीव वस्तू व 
सेवा कराची किंमत केंद्र शासन व राज्य शासनामध्ये ६०: ४० या प्रमाणात देय राहील. प्रधानमंत्री ग्राम 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.२६०/ बांधकाम-२ 


सडक योजना भाग-३ अंतर्गत पॅकेज क्र. ॥॥--३०८९ रामा ७९ ते मोहराई चिखले रस्ता, ता. मुरबाड, 
जि. ठाणे या रस्त्याच्या कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीमध्ये सर्वेक्षण खर्च, रॉयल्टी चार्जेस व 
वस्तू व सेवा कर खर्च इत्यादी बाबीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय:- निर्णय:- 


प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-३ अंतर्गत पॅकेज क्र. MH-3028 रामा ७९ ते मोहराई चिखले 
रस्ता, ता. मुरबाड, जि. ठाणे या रस्त्याच्या कामाच्या किंमतीमध्ये सर्वेक्षण खर्च, रॉयल्टी चार्जेस व वस्तू 
व सेवा कर खर्च, इत्यादी बाबीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामाचा एकूण रु.४५५.६१ लक्ष इतका अंतिम 
खर्च होत असून मंजूर प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या ११.६१ टक्के जास्तीचा म्हणजेच प्रशासकीय 
मान्यता रकमेपेक्षा रु.४७.३९ लक्ष जास्तीचा खर्च होत आहे. सदर रु.४७.३९ लक्ष वाढीव रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष मध्ये) 


कामाचे नाव प्रशासकीय सुधारित खर्च | प्रशासकीय । प्रशासकीय 
मान्यता । निविदा मान्यता मान्यता 

किंमत रक्कमेपेक्षा | रकमेपेक्षा 

अधिकचा | जास्तीच्या 

खर्च खर्चाची 

टक्केवारी 


पकेज a= 


रामा ७९ ते Alews | ४०८.२२ | v9.38 ४५५.६१ ४७.३९ | ११.६१ टक्के 
क्रमांक | चिखले रस्ता, ता. (केंद्र शासन 
मुरबाड, जि. ठाणे हिस्सा-२८१.५१ 
राज्य शासन 
हिस्सा-१७४.१०) 


२. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास रु.४५५.६१ लक्ष इतका अंतिम खर्च 
असून, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ११.६१ टक्के जास्तीचा म्हणजेच रु.४७.३९ लक्ष 
जास्तीचा आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.२६०/ बांधकाम-२ 


३. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-३ अंतर्गत पॅकेज क्र. MH-3028 रामा ७९ ते मोहराई चिखले 
रस्ता, ता. मुरबाड, जि. ठाणे या रस्त्याच्या रु.४७.३९ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमूद केलेल्या 
अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३.१ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार C-DAC पुणे यांच्या मदतीने OMMAS मध्ये योग्य ते बदल केळे 
जातील याची दक्षता घ्यावी. 


३.२ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. 
३.३ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 


विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवड्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे प्रकल्पाच्या व 
कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे पाळन करावे व त्रृटींची पूर्तता करावी. 

३.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अज्ञा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करावी. 

४. सदर कामावरील खर्च मागणी क्र. एल-७, ५०५४, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत नवीन रस्ते व 
पुल बांधणी व अस्तित्वातील रस्त्याचे दर्जोन्नतीकरण (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) ५३, 
मोठी बांधकामे ५०५४ 4233 व 'केंद्र हिस्सा Go टक्के) ५०५४ ५२२४ या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात 
यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१२१८५७००२० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO 
ATIL 


A \ A \ शि 
2 R S H N गृ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VINAYAKRAO sisi 
PATIL — अही 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
२. सह सचिव (आरसी) व संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्था (NRIDA), 
नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.२६०/ बांधकाम-२ 


३. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
8. संचाळक (Technical), Wa ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्था (NRIDA), नवी 


दिल्ली. 

५. संचालक (>"0७०-॥), राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्था (NRIDA), नवी 
दिल्ली. 

६. सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

८. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
पुणे. 

९. वित्तीय नियंत्रक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, कोकण. 

११.कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, ठाणे. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

१३.आयटी नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, पुणे. 

१४.कक्ष अधिकारी, बांधकाम-१, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-२, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


